WA आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
१२९५ आणि मोटार परिवहन विभागातील ११६ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.सीआरए-०६२०/ प्र.क्र.११२/ पोल-४ 
दुसरा मजला मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १७ सप्टेंबर, २०२०. 


संदर्भ:-१) गृह विभाग, शासन निर्णय,क्र.सीआरए-०६२०/ प्र.क्र.११२/ पोळ-४,दि.१३.०३.२०२० 
२) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि-०२१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१.०८.२०२०. 
३)सह पोलीस आयुक्त,(प्रशासन), बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र.सीपी/डी-२(६)/टी.ई.मुदतवाढ/ 
एमकेजी/१००/२०२०,दि.१७.०८.२०२०. 


शासन निर्णय:- 

पोलीस दलातील घटक कार्यालयातील या कार्यांसनाशी संबंधित अस्थायी पदांना वित्त 
विभागाच्या सहमतीने वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे, तसेच वरील संदर्भक्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई या कार्यालयातील १२९५अस्थायी पदांना तसेच मोटार 
परिवहन विभागातील नौका शाखेतील ११६ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० 
पर्यंत वित्त विभागाने दिलेल्या अटीच्या अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या 
उपरोक्त संदर्भ क्र.) येथील दि.३१.०८.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२० ते 
दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकारमंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुषंगाने उपरोक्‍त संदर्भ क्र. ३ येथील सह पोलीस आयुक्‍त 
(प्रशासन), बृहन्मुंबई यांच्या कार्यालयाच्या पत्रातील विनंतीस अनुसरुन सोबतच्या विवरणपत्रातील 
पदनिहाय अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहुन 
मुदतवाढ देण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 

१) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ 

Rea नाही व अस्थायी पदे ज्या कारणासाठी, अटी व शा्तीच्या अधीन राहून मंजूर केलेली 

आहेत त्यांचे पालन करण्यात आले आहे. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्ण क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 

दि.३१/०८/२०२०नुसार विहित केलेल्या अटींचे व श्तींचे कटाक्षाने पालन करण्यात येईल व 

त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. 

३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास व अस्थायी पदांना 

त्यापुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन 

व भत्यांचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ती जबाबदारी पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई यांची राहील. 
२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग,मागणी क्रमांक बी-१ लेखाशिर्ष "२०५५-पोलीस (००) १०८ 
राज्य मुख्यालय पोलीस (०२) शहर पोलीस (०२)(०१) आस्थापना (दत्तमत) (अनिवार्य) (२०५५००९७) ०१- 
FAT” OT लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरए-०६२०/ प्र.क्र.११२/ पोल-४ 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१/०८/२०२० अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१७१३४०३१४९२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Somnath Vasant Potare 


So mnath Vasant _ 0N:c=Somnath Vasant Potare, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 


Potare Datsrb020.08.17 1841.08 +0530" 
(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई. 
२. महालेखापाल, AERIS -9 (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),मुंबई-१. 
३. अधिदान व लेखाधिकारी/निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई. 
४. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा-१),मंत्रालय, मुंबई. 


५. कार्यासन अधिकारी (पोल-३/पोळल-५ब),गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. निवडनस्ती/ (पोल-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.सीआरए-०६२०/प्र.क्र.१९२/पोलळ ४, दि.१७/०९/२०२० सोबतचे विवरणपत्र (अ) 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील १२९५ अस्थायी पदांनादि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२९ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत प्रस्तावित पदांचे विवरणपत्र 


अ.क्र विषय प्रस्तावित पदे पदे निर्मीतीचा शा.नि.क्र व दिनांक मागील मुदतढीचा झा.नि.क्र. व दिनांक 
पदनाम पदसंख्या 
a 3 Po 4 & nw ee ७ | 
Le बिनतारी ear स.पो.नि. १४ एसबी २/ पीडब्लुएस-२०३८/८५१२,दि.२५.१२.६९ १४ शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२०/प्र.क्र.११२/पोल-४, 
विभागासाठी एकुण | १४ | स.पो.नि.श्रीणीवाढ दि.१३.०३.२०२० 
२ बृहन्मुंबई पोलीस पो.ह.चालक ०३ एमटीएस-०१९२/२५२/(२७) पोल-४ दि. २६.०६.९२ शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२०/प्र.क्र.११२/पोल-४, 
दलासाठी पदांची निर्मीती पो.शि.चालक | a दि.१३.०३.२०२० 
एकुण १३ 
३ बृहन्मुंबई पोलीस पो.नि.बि.ता.स. अभियांत्रीकी ।__१ | जीआरएचडी- पीडब्लुएस-०१९१/३२४/(१४/पोल-४, शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२०/प्र.क्र.११२/पोल-४, 
दलासाठी पदांची निर्मीती पो.उपनि.बि.ता.स. अभियांत्रीकी २ दि.२५.०६.९२ दि.१३.०३.२०२० 
रेडीयो यांत्रिकी | a 
प्रमुख यंत्रचालक | 2 == 5 
कर्मशाळा मदतनीस ४ 
एकुण २१ 
४ पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई स.पो.आ.बि.(इंजिनिअर) f= वी... शा.नि.गृह वि.क्र.पीईक्यु ०१९३/३५०(१५)/पोल-४, शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२०/प्र.क्र.११२/पोल-४, 
यांच्या आस्थापनेवर स.पो.आ.कार्य. ४ दि.२९.०३.९३ दि.१३.०३.२०२० 
नियंत्रण कक्ष निर्माण पो.नि.बि.ता.स. २ 
करणेबाबत पो.नि.बि.वाहतुक ४ 
पो.नि.कार्यकारी १५ 
पो.उपनि.बिनतारी (इंजिनिअर) é 
पो.उपनि (ERAT Stl) २० 
पो.उर्पाने कार्यकारी १३४ 
पो.जमादार(रेडीओ मेकॅनिक) 42 
प्रमुख वायरलेस ऑपरेटर २४ 
पो.शि १५ 
पो.ह.ले. 94 
प्रशा.अधिकारी ॥-> त.» 
वायरलेस ऑपरेटर rr) 
पो.शि.चालक ७ 
पो.शि.सुरक्षा ३० 
पो.शि.टंकलेखक १५ 
कर्मशाळा मदतनीस २४ 
वरिष्ठ लिपीक २ 
कनिष्ठ लिपीक ४ 
पो.शि,चाळलक ॥_ 6४०: | 
एकुण ४३९ 


4 गुन्हे शाखेतील गुन्हे संगणक पर्यवेक्षक(पो.नि.) 8 शा.नि.गृह वि.क्र. सीओएस ०१९३/२५४/नवा-४६/पोल-४, शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२०/प्र.क्र.११२/पोल-४, 
कायप्रणाली शाखेसाठी १६ संगणक चालक (पो.ह.ले.) ७१ दि.८.७.९३ व दि.२०.८.९३ दि.१३.०३.२०२० 
संगणक खरेदी करणे व पो.शि,चालक २ 
आवश्यक पदे निर्माण करणे एकुण 1 ७ | 
& मोटार परिवहन स.पो.आ.(मो.प.वि.) ॥ 3: 5. शा.नि.गृह वि.क्र.एमटीएस ०१९२/२५७/नवा ४७/पोल-४ शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२०/प्र.क्र.११२/पोल-४, 
विभागातील गाड्यांच्या पो.नि.(मो.प) ४ दि.३.९.९३ झा.नि.गृह वि.क्र.पीएमएन दि.१३.०३.२०२० 
देखभालीसाठी तांत्रिक पो.उप.नि(तांत्रिक) षु ०३९७/सीआर४७४/पोल-५ ब दि.१५.७.२००० अन्वये 
कार्यवारी वर्ग स.पो.उप.नि(तांत्रिक) २१ पो.शि.तांत्रिकाच्या ३० पदांपैकी ८ पदे पो.ना.तांत्रिक म्हणुन 
पो.ह.(तांत्रिक) 20 श्रेणवाढ केली तसेच पो.शि.स्वच्छकाच्या १५ पदांपैकी ५ पदे 
पो.ह.ले(तांत्रिक) ठ्ठ पो.ना.तांत्रिक व ३ पदे 
पो.ह.चालक १५ 
पो.शि.(तांत्रिक) ae | 
पो.शि.स्वच्छक 8 
पो.शि.चालक २५ 
पो.ना.(तांत्रिक) १३ 
एकुण १२९ 
७ विशेष शाखा १ साठी पो.नि. १ | शा.नि.गृह वि.डीबोजी-०१९२/२७३२/नवा ५/पोल-४ शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२०/प्र.क्र.११२/पोल-४, 
घातपात विरोधी बॉम्ब पो.उप.नि.(प्रशिक्षक) & दि.९.७.९३ पो.उप.नि.(प्र५ पदे शा.नि.गृह वि.क्र उमटीएस दि.१३.०३.२०२० 
शोधक श्वान पथक निर्माण पो.ह.निडासत्र (हॅन्डलर्स) वट ०१९८/१३८/२४ पोल-४ दि.१६.२.९८ अन्वये मुदतवाढ व १ 
करण्याबाबत पो.शि.चाळक & पद शा.नि.क्र.आरटीएस ०३९८/प्र.क्र.२९/पोल ५ अ दि. 
स्वच्छक (केनलमन) & २.१२.९८ अन्वये पुनर्जिवित १६ पो.ह.(नि) हॅन्डलर्स 
एकुण ३७ 
८ मोटार परिवहन पो.उप.नि.(मो.प) haa शा.नि.गृह वि.डीबोजी-०१९२/२४५९/२६ पोल ४ दि.२५.८.९४ शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२०/प्र.क्र.११२/पोल-४, 
विभागातील गाड्यांच्या स.पो.उप.नि.(तांत्रिक) १२ शा.नि.गृह वि.क्र.पीएमएन ०३९७/सीआर४७४/पोल-५ ब दि.१३.०३.२०२० 
देखभालीसाठी तांत्रिक स.पो.उप.नि.(भांडार) g दि.१५.७.२००० अन्वये पो.शि.चा.१७० पदांमधुन ८० पदे 
कर्मचारी वर्ग मंजुर स.पो.उप.नि.(चालक) ठ्ठ पो.ना.चा.३५ पदे पो.ह.चा.३५ पदे स.पो.उप.नि.चा म्हणुन 
करणेबाबत पो.ह. (तांत्रिक) २३ तसेच २५ पो.शि.(स्वच्छक) च्या पदांपैकी ८ पदे पो.ना. 
पो.ह.(भांडार) ३ 
पो.ह.(चालक) | goo 
पो.ना. (तांत्रिक) ¢ 
पो.ना.(भांडार) |. त | 
पो.ना.(चालक) ८० 
पो.शि.(स्वच्छक) ९ 
पो.शि. (तांत्रिक) २० 
पो.शि.(भांडार) १२ 
पो.शि.(चाळक) २० 
एकुण ३४३ 


९ बृहन्मुंबई पोलीसदलाच्या स.पो.उप.नि. jl शा.नि.क्र.एमटीएस-०१९४/३०२१/(२४/ पोल ४ दि.२५.८.९५ शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२०/प्र.क्र.११२/पोल-४, 
मोटार परिवहन स.पो.उप.नि.(तांत्रिक) शिळ्या अन्वये पदे मंजूरी शा.नि.गृ.वि.क्र.पीएमएन दि.१३.०३.२०२० 
विभागासाठी पदनिर्मीती स.पो.उप.नि.(चालक) २५ ०३९७/सीआर४७४/पोल-५ ब दि.१५.७.२००० अन्वये ७५ 
पो.ह.(चालक) &4 पो.शि.चालकाच्या. पदांपैकी १९ पदे पो.ना.चा.१५ पदे 
पो.ह.(भांडार) Fas पो.ह.चा.१५ पदे स.पो.उप.नि.चा म्हणुन श्रेणी वाढ केली 
पो.ह. (तांत्रिक) 2 आहेत. 2009-2002 मध्ये पो.शि.चा. ची १० पदे कमी करून 
LAT (alae) aR स.पो.उप.नि.चा म्हणुन श्रेणी वाढ. 
पो.शि.(चाळक) १६ 
पो.शि.(स्वच्छक) ३ 
पो.शि. (तांत्रिक) २ 
प्रमुख लिपीक = त. >. 
वरिष्ठ लिपीक a | 
कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक [a | 
एकुण | ao 
गं पोळीस आयुक्त बृहन्मुंबई आरटीपीसी १४ पीडब्लुएस ०१९२/५४७/(१० पोल-४ दि. १८.९.९५ शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२०/प्र.क्र.११२/पोल-४, 
यांचे आस्थापनेवर एकुण शिंगी दि.१३.०३.२०२० 
आरटीपीसी ची पदे निर्माण 
करणे. 
हिं १ बृहन्मुंबई पोलीसदलासाठी स.पो.उप.नि.चालक go एमटीएस ०१९४/३०९०/(२६) पोल-४ दि. ३१.८.९५ शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२०/प्र.क्र.११२/पोल-४, 
अतिरिक्त वाहने साधन पो.शि.चालक 1१ | शा.नि.गृ.वि.क्र-पीएमएन ०३९७/सीआर४७४/पोल-५ ब दि.१३.०३.२०२० 
सामुग्री ववाहन चालकाची एकुण Yo दि.१५.७.२००० अन्वये सन 2009-2002 या वित्तीय वर्षामध्ये 
पदे निर्माण करणे. पा.शि.चालकाची ४० पदे कमी करून स.पो.उप.नि. 
चालकाच्या ४० पदांना श्रेणीवाढ देण्यात आली. 
१२ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | पो.शि.चालक २ एमटीएस ०१७९/१७४३०/पोल-४ दि.२४.८.८० शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२०/प्र.क्र.११२/पोल-४, 
एकुण २ दि.१३.०३.२०२० 
१३ रा.रा.पो.ब., बिनतारी स.पो.नि. १६ पोमसं/२६/८२१४/सपोनि/०२, दि. ४.५.२००२ अन्वये पोलीस | शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२०/प्र.क्र.११२/पोल-४, 
संदेश विभाग, मोटार एकुण १६ आयुक्त बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवर सपोनि पदाचे वाटप दि.१३.०३.२०२० 
परिवहन विभागातील शा.नि.क्र. ०३९७/ सीआर४७४/पोल-५ ब दि.१५.७.२००० 
रासपोनि पदाचे निझास्त्र अन्वये पोउपनि ची पदे सपोनि पदी श्रेणीवाढ. 
सपोनिच्या संवर्गात टप्या 
टप्याने वर्गीकरण करणे 
एकुण १२९५ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.सीआरए-०६२०/प्र.क्र.१९२/पोलळ ४, दि. १७/०९/२०२० सोबतचे विवरणपत्र (ब) 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे आस्थापनेवरील ११६ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत प्रस्तावित पदांचे 


विवरणपत्र. 
अ.क्र. पदनाम पद संख्या पद निर्मितीचा शासन निर्णय स्थायी पदांना मुदतवाढ मिळाल्याचा 
मागील शासन निर्णय 

i पोलीस उप निरीक्षक सेकंड क्लास Gc मपटीएस-०३११/४५०/प्र.क्र.२८४/पोल-४, क्र.सीआरए-०६२०/प्र.क्र.११२/पोल ४, 

मास्टर दि.१७.०९.२०११ दि.१३.०३.२०२० 
२ | पोलीस उप निरीक्षक फस्ट क्लास ष्ट 

इंजिन ड्रायव्हर 

एकूण १९६ 


